पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ०८ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- 


नः 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५ जुले, २०२४ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, दिनांक 
२२ एप्रिल, २०२४ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, दिनांक 
२९ मे, २०२४ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, दिनांक 
१४ जुन, २०२४ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, दिनांक 
८ ऑगस्ट, २०२४ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, दिनांक 
०३ सप्टेंबर, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 


परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणार्‍या कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या अर्थिक वर्षातील 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


नियमित मासिक वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या अर्थिक वर्षातील 
नियमित मासिक वेतनासाठी संदर्भाधीन (३) ते (५) येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रु.६६७.०० 
लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी संबंधित जिल्हा परिषदांनी आतापर्यंत 
केळेला खर्च विचारात घेऊन यापुढील खर्चासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या 
लेखाशिर्षातर्गत ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली खालीलप्रमाणे एकूण रुपये 
१,८४,९८,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी ARAN लाख अठ्ठ्यान्नव हजार फक्त) इतके अनुदान 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


a कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष 229498 98 खाली 
"| जिल्हा परिषद संख्या वितरीत करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
व; रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 3 gy व 
| 9 | पालघर १२ 4,00,000/- | रूपये पाच लाख फक्त 
२ । रायगड १९ १२,००,०००/- | रूपये बारा लाख Hat 
३ | रत्नागिरी २३ ३५,००,०००/- | रूपये पस्तीस लाख फक्त 
४ | जळगांव ५६ २५,००,०००/- | रूपये पंचवीस लाख फक्त 
५ | सांगली २० १५,००,०००/- | रूपये पंधरा लाख फक्त 
६ छत्रपती संभाजीनगर ७७ ३७,००,०००/- | रूपये सदोतीस लाख wad 
धाराशीव 3 4,00,000/- | Ba पाच लाख फक्त 
८ | लातूर ७ ६,००,०००/- | रूपये सहा लाख Hat 
नांदेड rae 24,00,000/- | रूपये पंचवीस लाख wad 
| 90 | अकोला १४ १६,००,०००/- | रूपये सोळा लाख फक्त 
| बवे. | भंडारा न 3,00,000/- रूपये तीन लाख फक्‍त 
१२ | सातारा a | ९८.,०००/- रुपये अठ्ठ्यान्नव हजार 
एकूण रूपये एक कोटी चौऱ्याऐंशी लाख 
एकूण २८१ १,८४,९८,०००/- aI हजार फक्त 
अट्ट्यान्नव हजार फक्त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 
कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिली आहेत. सातारा जिल्हा परिषदेंतर्गत 
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची थकबाकी विचारात घेऊन निधी वितरीत करण्यात येत आहे. सन २०२४- 
२५ या अर्थिक वर्षातील अनुज्ञेय वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
अनुज्ञेय नसळेली अन्य कोणतीही थकबाकी या निधीतून अदा करु नये. तसेच संदर्भाधीन दिनांक 
३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या पदनामानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना 
अनुज्ञेय होणाऱ्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन अदा करण्याची दक्षता घ्यावी. 

३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही वित्तीय 
अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र असतील. 

४. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ च्या 
शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 

५. खर्चासाठी जेवढ्या निधीची आवश्‍यकता आहे, तेवढाच निधी कोषागारातून आहरित 
करण्याची दक्षता जिल्हा परिषदेने घ्यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत 
केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा 
महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम 
प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे 
अनुदान लाभार्थ्यांच्या बंक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline Gad वितरीत करण्यात येऊ नये. 
६. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 

७. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५- 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ 
पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७ नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी 
वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक २५ जुले, 
२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध 
केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये 
नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 

र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥६॥0१/59॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००८१४५००८८२२८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2970b2 


4702e05968e19f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC9828471B3251EE 
E2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB 8 HAJARE 


Date: 2024.10.08 15:39:10 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पाळघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/सातारा/ 
सांगली/छ. संभाजीनगर/धाराशीव/लातूर/नांदेड/अकोला/भंडारा. 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/सातारा/ 
सांगली/छ. संभाजीनगर/धाराशीव/लातूर/नांदेड/अकोला/भंडारा. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/सातारा/ 
सांगली/छ. संभाजीनगर/धाराशीव/लातूर/नांदेड/अकोला/भंडारा. 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, पाळघर/रायगड/रत्नागिरी/ 
जळगांव/सातारा/सांगळी/छ. संभाजीनगर/धाराशीव/लातूर/नांदेड/अकोला/भंडारा. 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय 
आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२४ 
सोबतचे विवरणपत्र 
अक्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम [ सेवा निवृत्ती दिनांक | 


पालघर परिष 


GI mM| Co] K] wl “७० ॥ »/० 


'श्री.देलीपशिवरामपाटील TR २ 


श्री. अशोक चंदर मजूर ३०.११.२०२६ 


2 [श्री.मोहन हिराजीपाटील RR ३१.०५.२०२७ 
3 


“0 | (९ 


wo 


| 


AU] A) 


awe 


Z| XK 


श्री. Oty कृष्णा U मजूर २०.०६.२०२६ 
श्री. कैलास बाळु म्ह मजूर ३०.९७.२०२९ 


>“०| (| 6 | “ली 


श्री. भगवान वासुदेव प मजूर 
श्री. अनंत पांडुरंग प मजूर 
श्री. अनंत धाऊ प मजूर 
श्री. रामकृष्ण नारायण म्ह मजूर 

a 


vw 
Aa 
| 


wo 
AU 


. भगवान ARATE 


vO 
4 
माज 
श्र 


१५ ।श्री. राजन मारुती प मजूर 
र त्रक्लबइववळे ज्र 
१८ श्री. साधु आत्माराम पालकर मजूर 
१९ ।श्री. लक्ष्मण कृष्णा ठाकूर मजूर ३१.०५.२०२६ 
जळगांव जिल्हा परिषद 

१ [श्री. नवलसिंग चरणसिंग राठोड [कामगार ३१.०५.२०३३ 

२ [St जर्नादन लक्ष्मण कोळो कामगार ३१.०५.२०२८ 

३ [ait सोपान रामदास चौधरी कामगार ३०.०५.२०२९ 

४  ।श्रो. अरुण वसंत चौधरो कामगार ३१.०५.२०३० 

५ श्री. संतोष बाबुराव येवले कामगार ३०.०८.२०२५ 

६ ।श्रो. बसंत बाबराव प कामगार ३१.०३.२०३१ 

७ श्री. महेंद्र रामेश्‍वर चौधरी RTT ३१.०७.२०२६ 

८  श्रो. परमल राठ कामगार ३१.०३.२०३२ 

९ । श्री. उत्तम माधवराव प कामगार ३१.०५.२०२८ 

१० श्री. भागवत चंद्रसिंग पवार कामगार ३०.०६.२०२६ 

११ ।श्री. संजय विठठुल महाजन (माळी) कामगार ३१.०५.२०३१ 

१२ al. सुनिल गणसिंग कच्छवा कामगार ३१.०५.२०२६ 

१३ fat. लालचंद काशिनाथ $ कामगार २८.०२.२०३३ 
१४ ait. दयाराम शंकर जाधव कामगार ३०.०४.२०२७ 
a4 |श्रो. अर्जुन साहेबराव शिंदे (पाटील)  ।|कामगार ३१.०५.२०२९ 


१६ at. विलास जगन्नाथ मोरे कामगार ३१.०५.२०४१ 


१७ श्रोप्रविण अशोकराणोे | 


१८ श्री. विकास मधुकर 


कामगार 38.019. 2033 
कामगार २३१.०३.२०३८ 


१९  । श्री. संजय देविदास राण 


कामगार २३१.९०.२०३५ 


३०२२०३८ 


२२ at. heres AT ast य wT 


२७ [a विलास सुपुडु 


३०८२०३2 
२२ ।2 ळी 


कामगार २१.०५.२०२७ 


२६ श्री अनल काशिनाथपाटील | | काशिनाथ प 
७ 


कामगार २१.०३.२०३४ 


र सुधाकर शांताराम प कामगार २१.०५.२०२७ 


३०८२७३० 


२ 
3 कामगार 


र्ड शाताराम प कामगार २३०.०६.२०४५ 


श्री निलेशदेविदासशिदे )ढैढैढ | कामगार ३०.०९.२०४८ 
श्री. सोपान अभिमनपाटील | | 


LAWN 


शु श्री दिपकहरीफिके 1ढ)ढ)ै|ै|_| | कामगार ३०.०५.२०४९ 


v द कामगार २३०.०६.२०४१ 


८ AT. 
३ [ai डिगं 

डा) 
द्‌ Al. भानुदास प कामगार २१.०१.२०४४ 
७ AT. 
८ AT. 


w गजानन बाबुराव प कामगार 28.08.20 Yo 


7 श्री. प्रमोद प्रभाकर भंगाळे 


९ 
४ 
शर 
र 
९ 
५ री 
२ ठी 
3 
ह: 
ष्‌ 
द 


SAN 
Co 


aa श्रीकृष्ण प 
v 


योग i 

श्र. पुरुषोत्तम कोतिकबोरसे | | | q 
3 T oy गुंजाळ 
3 य 
३ जितेंद्र संजय शेळवे कामगार ३१.०७.२०४८ 
3 श्रोनिलेशचिधुफिके ढ।ढ|।|।|ढ| धु फिरवे कामगार ३०.०६.२०४८ 
w क \¢ = q ; 

U q 


कामगार १.०७.२०५१ 
कामगार २३०.०६.२०४८ 


=e Fam कामगार amend! 


५२ श्री. चंद्रभान तुळाशिराम 


ष्‌ 


EOLA 


@ amare | 
TRON 
८१ [al रविंद्र मार्तंड च 
3 [य 


कामगार २१.१२.२०२१ 
कामगार २८.०२.२०४२ 


४ | AT ay 
७५ | AT. स्रंश राजाराम धनगर कामगार २१.०७.२०२७ 
८६ |श्री.केलासभिकामोरी | 


TER 


पाहेबराव मराठे 
ला 

कोर 
OU TWIST ग 
EN 


श्वर गुरुनाथ 


1 (9 


संजय मन्मथअप्पा 


v जगन्नाथ प कामगार २३०.०६.२०३१ 


मजूर ३०.११.२०२५ 
मजूर ३०.०९.२०२६ 


कामगार २३१.०८.२०४५ 


२१.०५.२०२५ 
२३१.१२.२०२७ 


g 
ब 
8 
w 
ष्‌ 
द 


लक्ष्मण मरीबा 


i 


श्री. विक्रम मकाजी मजूर ३०.०६.२०२४ 
श्री. वाघम ब चांदु quash 38.04. RORY 
श्री 


मजूर ३०.०९.२०२६ 


Pa ee 


१ at. भुजंग शंकर सिलेव मजूर ३०.०६.२०२९ 
२ ।श्री.बिडठुलसिंह गणुसिंह ठाकूर मजूर ३१.०१.२०२७ 
2 श्री. बालाजी मारोती गुंडरे eee | 


३ [क्र वलाजमरातिगुहे 1 क्िकोकर [३००४२२८] 
श्री. पांडुरंग लक्ष्मण गोणे fare | 

3 
i i 


mM 
4 3 3 


ठ 


० श्री. देविदास माणिक ITS , देवि २०.०६.२०२१ 
[AL श॑. उसमान घुडुसाब ३१.०७.२०२९ 
र AT. 21 32.019, 2030 


श्रा. शामराव दबला जाधव fare | २३१.०५.२०२६ 
३०२०९ 
TOR 


v 
ष्‌ fare | 
ह्‌ मजूर 
R मजूर 
र मजूर 


न 


id 
श्रो.शिवाजीमुंजाजीबोडके | ३१.०३.२०२८ 
२४ , प्रकाश शंकर भरव मजूर ३१.०५.२०२४ 
२८ श्री.रमेश केरबालोखंडे | २८.०२.२०२५ 


; > 
१ महंमद आसिफ महंमद वास ३१.०७.२०३१ 
श. नबी शे. न 
8 
Hou 
२६ (al. हणमल्लु भुमन्ना वबॉलमन ३०.०६.२०२९ 


महनद 5 | 
श्री. उस्मान शे. चांद मजूर 
श्री. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी fare 
‘Teac मारोती बंबलवाड aie 
A rs संमाजी कदम a 


३९ . रण ठाकुर वबॉलमन २९.०२.२०२८ 


° शि 
HRW 
2 श्रा. र 

२३२ | AT. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार [फिटर | ३१.०७.२०२४ 


a समान अ चोकोवर 
¥3 . म. युसुफ इस्म कनिष्ठ अभियंता | ष्ठ अभियं ३१.०७.२०२७ 

श्री. एस. आर. काने. सहा. 

श्री. एस. एस.सावंत पंप मदतनीस 

श्री. आर. आर. भागवत वाहनचालक 


श्री. व्ही. के.शितप ३०.०६.२०२६ 


आर. एस.गवाणकर २३०.०९.२०२४ 
० 


[जोडारी | 
मजूर 
मजूर . 
मजूर 
मजूर 
मजूर : 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 


Te 
BHAT 
३९०८२० 


\9 
र्ट 
8 > 
° एस. 
ण्‌. 
RR श्रोकेजी.शितप ||| | , 
83 aS 3 371_ओ|_| | प 
ष्‌ एस. 
& | श्री. ए. 
७ श्रोपो.बी.तांबे  )(%ह)₹ढईफइईइ53) 
८ एस. 
१९ श्रो.यु.प 
र पी. 
एस. 
: 
एस. 


२८०२२२ 


ig गो. महाड 


सातारा पारष 


१ श्री. श्रीपती रामचंद्र कदम व सहायक ३१.०३.२०२० 


aR 

a, 

श्री. सुभाष मारुती चव्हाण मजूर 

श्री. संजय सखाराम प मजूर 
श्री. इश्वर तुकाराम चव्हाण मजूर 
श्री. नंदकुमार पांडुरंग जम मजूर 


g 20% 
8 ३०.०६.२०२५ 
g 20% 


wo 


श्री. बजरंग आप्पा साळुंखे मजूर 
२ श्री. एम. ए. एडवे 


A] oe] m| co} K] "०० "०७ 
4 अव 
a 


A) 


i aoa मासल नर 
, डी. आर. मजूर 
श्री. एस. एम. जाधव मजूर 
, व्ही. बी. भगत मजूर 
क्रकव्हाचगल मिर 

| नर 
श्री. एस. एम. जमादार मजूर 
श्री. एन. आर. मुजावर मजूर 
meted 

Po area eT णव क य 
२ [st एस. बो. पंपचालक 


“९० | “०? | “७ 
Aw] 0० 
| 


wo 
{| 4 


G 
1) 


yw] »०| “5 

ALA 
Pals 

4) 4) 4) 4 


A 
fe} 


. वाय. डा. पवार 


S| ०< | wl vw 


३१२०२२८ 
३००६२० 


७ | ली 


श्री. बी. एम. ळे व्हॉल्बमन २३१.०५.२०२६ 
श्री. एस. एस. व्हॉल्बमन २३१.१२.२०२५ 


(२ 


९ [atu बी. जाधव व्हॉल्वमन ३१.०१.२०३१ 
१० [AeA | 


म ३०.०६.२०२६ 
द . चांद शे. 
२७ 2 

द 5 
२ 
3 ढा 
3 5 
ह. आत्माराम 
ण्‌ 
a डर 
७ 3 म 
z : 
एकनाथ 
एस. 
X Cie सोमनाथ मुरलोधर कापसे | यनाथ म 


g 


SCARE 
BERR 


३१०१२०३ 
3 महंमद चाऊस व्हॉल्बमन ३१.०७.२०२६ 
3 


२८०२२०३ 
LR 


ae 
= is 
ir 
anc 
२ ais 1] 
0 ॥प्रो.दादासाहेब काकासाहेबनरके id 
४९ |? 
६ | T 
र श्रोजेडोराठोड | 
mE 


RIT 
w ; 
ह: 

शिवाजी साड भोकरे व्हिल्वमन TAO 
¥ 
ह. 


र . T .०६. 

R : 

3 श्री अशोक कुंडलीक ओटे || T .०६. 
PRIS 
SUT 
३९०८२०२६ 

3 : .०६. 


PRIN 
TT Ae 


. एन. 

एस. 9 

एस. 

एम. 

ए. 

३००६२०८ 
३०.०४ २०२९ 
एस. 

. एल. 

REE 


TRIO 
BRON 


U 
U 
aq U q 
g बा गायकवाड व्हॉल्बमन २३०.०६.२०२६ 


g 
० 
९ 
० 
९ एकनाथ धुमा चव्हाण व्हाल्बमन २०.०६.२०२५ 
w 
ण्‌ 


ष्‌ गुलाम रसूल शेख अब्दुल व्हाल्वमन ३१.०३.२०२६ 
३०.०६ २२८ 


५७ ।श्री. शेख रफोक शे. उस्माण व्हॉल्वमन ३०.११,.२०३२ 


५८ श्री. देवचं क गायकवाड व्हाल्वमन २३१.०१.२०२९ 
५९ ait. आसाराम बाबुराव शिंदे व्हॉल्वमन ३१.०३.२०२४ 
TR 


६१ atts श्रीराम काथार व्हॉल्वमन ३१.०३.२०२७ 
६२ Jat. उत्तम देऊबा शिंदे व्हॉल्बमन ३१.०३.२०२५ 


ee त्रा.भमराव रामजा eae «a 
६६ |श्रो.विठ्लकोंडीबाशिदिे  ढ। | व्हॉल्वमन 
co [त्रा हरदास बाजारव कावले व्हॉल्वमन 
६2 ्राभमराव ब्रोपद शिदे व्हॉल्वमन 
श्री.विष्णु परसराम खरात 
, शे. इसाक गुलाब 
३००६२०२ 
CAR 
मजुर 


MN] SO] ०< | wl wv] “० 


. डि. पो. मजुर उ 
३९.३.२०२द 
श्री. वि. ना. गां मजुर ३१.७.२०२७ 


| 


CEN 
a & 


eR 
eR 


BALASAHEB B HAJARE 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


